सन 2029-22 मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांच्या 
(TRFA Pulses सह) वार्षिक कृती आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ -२०२१/प्र.क्र.३७/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ जून,२०२१ 


१. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र File ०.2-1/2020 -NFSM, Dated: 04/05/2021. 

२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र No.NFSM/Extn-1/AAP 21-22/F.No.01/21/15361,f&.019/04/20249. 

३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे TA File No. 2-17/2021-NFSM (FTS:E-97270), Dated: 16/06/2021 

४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र १/राअसुअ/वाकृआ/प्रक्र.१/प्र.ममान्यता/२१/१८९३९, 
दि.१६/०५/२१ 

५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र. क्र. ३१/ १७-अ, दि. १९/०४/२०१७ 

६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०९१९/प्र. क्र. २२१/ 98-31, दि.०४/११/२०२० 

७. केंद्र शासनाचे UA - D.O.No.F.1(13)PFMS/FCD/2020, Dated: 12/04/2021 

प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या संदर्भाकित दि. ०४/०५/२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२१-२२ करीता या 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता (TRFA Pulses व कडधान्य बियाणे मिनिकीट सह) राज्य 
शासनास मंजूर करण्यात आलेल्या नियतव्यय (Allocation) मर्यादेत एकूण ₹ २३९०३.६४ लाख रकमेचा 
वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या मंजूरीस्तव सादर केला होता. केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि. १६ 
जून, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये ₹ २२४८४.०० लाख इतक्या कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान केलेली 
आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिकांकरीता (TRFA Pulses सह ) वार्षिक 
कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२१-२२ करिता कृषि उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिके 
(TRFA Pulses सह) या अभियानाच्या एकूण ₹ २२४८४.०० लाख (रुपये दोनशे चोवीस कोटी 
चौर्‍याऐंशी लक्ष) निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ -२०२१/प्र.क्र.३७/४-ओ 


( 2 OT) 
$a राज्य एकूण मंजूर 
अ.क्र पिक केंद्र हिस्सा SEAT 
हिस्सा कार्यक्रम 
[a | भात ४२१.२० २८०.८० (902.00 
2 Te 440,00 400,00 240.00 
3 कडधान्य (PMT सह) ७६१०.०० ५०७३.०० १२६८३.०० 
४ | भरडधान्य (मक) ४५६.०० ३०४.०० ७9६०.०० 
५ | पौष्टिक तृणधान्य ४१२९.२० | २७५२.८० ६८८२.०० 
भात पड क्षेत्रावर कडधान्य उत्पादन (TRFA 
& (928.20 ४८२.८० १२०७.०० 
Pulses) 
एकूण १३४९०.६० | ८९९३.४० २२४८४.०० 
२. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व 
भौतिक लक्षांकाचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट १ ते ६ मध्ये नमूद केळे आहे. सदर अभियानाची केंद्र व 
राज्याच्या ६०:४० आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
३. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी 


अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर निधी 


केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ करिता करण्यात आलेल्या 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा - 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके (00) (१०२) अन्नधान्य पिके 
(००) (२५) कृषि उन्नती योजना- | (०० (३३) कृषि उन्नती योजना- 
eu राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
पिके अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा) (६०% केंद्र) (२४०१ | (राज्य हिस्सा) (४०% केंद्र) 
४६१४ (योजनांतर्गत) (दत्तमत) ३३, । (२४०१ ॥२३४ (योजनांतर्गत) 
अर्थसहाय्य (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ -२०२१/प्र.क्र.३७/४-ओ 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (७८९) अनुसूचीत जाती | (0०0 (७८९) अनुसूचीत जाती 
उपयोजना उपयोजना 
अनुसूचित जाती | (9) (09) = ak eeu mul ae ee ce a oe eal 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा -अन्नधान्य | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा - 
पिके अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) अनुसूचित जाती | (राज्य हिस्सा ४०%) अनुसूचित जाती 
उपयोजना (२४०१ 8१०५), उपयोजना (२४०१ 8११४), 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
eae जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना, 
अनुसूचित जमाती 


(०१) (२१) कृषि उन्नती योजना- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य 
पिके 

(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ५५५७) 

३३, अर्थसहाय्य 


(09) (२२ कृषि उन्नती योजना- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
अन्नधान्य पिके (राज्य हिस्सा ४०%) 
(2809 ॥५६६) ३३, अर्थसहाय्य 


४. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.१२/०४/२०२१ च्या पत्रान्वये कळविल्यानुसार सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र 
हिस्स्याचा निधी थेट राज्यस्तरीय PFMS बँक खात्यावर जमा केला जाणार असून त्यास अनुरूप 
राज्य हिस्स्याचा निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर आयुक्‍त (कृषि) स्तरावर उपलब्ध करून 
दिला जाईल. त्यानुसार सदरील निधी कोषागारातून आहरीत करून संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) 
यांनी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा निधी आहरीत करून संबंधित जिल्ह्यांना PFMS प्रणालीद्वारे वितरीत 


करावा. 


. केंद्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विहीत केल्याप्रमाणे 


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेंतर्गत लाभ 


देण्यात यावा. 


. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०२१-२२ करीता 


संदर्भाकित दि. १६ जून, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ -२०२१/प्र.क्र.३७/४-ओ 


१० 


११, 


वर्षी अभियानाकरीता मंजूर केलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने 


दिलेल्या दिझ्ानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमळबजावणी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत 
राअसुअ अभियान संचालक तथा संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरुन अभियानाचे 
संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी 
अधिनस्त कार्यालयांना निर्देशित करावे. 


. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी होतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प 


भू-धारक शेतकऱ्यांना वा सदर शेतकऱ्यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच, शेतकऱ्यांचे अर्ज 


मागवून पारदर्शक पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करावी. 


. या अभियानांतर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, सिंचन साधने, यंत्र/औजारे 


इ.) शासनाच्या प्रचलीत धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct 


Benefit Transfer) यावे. सदर निविष्ठांची खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्यांना 


राहील. तथापि या अभियानांतर्गत शासकीय संस्थांनी/ शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित 


केलेल्या निविष्ठांचा पुरवठा करण्यात येत असल्यास संदर्भाकित शासन निर्णय दि. १९/०४/२०१७ 


नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


कृषि विभागांच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमलबजावणी करण्याबाबत संदर्भाकित शासन 


निर्णय दि. ०४/११/२०२० नुसार कृषि यांत्रिकीकरण, सिंचन साधने व सुविधा, बियाणे वितरण व पीक 


प्रात्यक्षिके या बाबींची अंमळबजावणी करण्यात यावी. 


.संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी/ताळुका कृषि अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरीता 


लाभार्थ्यांची निवड करुन अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी 


तालुकास्तरावर संकलित करावी. सदर यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या 


बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इ. बाबीची माहिती संकलित 


करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्याची यादी निधी प्राप्त 


झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी 
संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांची राहील. 


सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या शहोतावर हाती घेण्यात आलेल्या 


कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला 


अहवाल तालुका कृषि अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा आहे. 


त्याचप्रमाणे, कृषि सहाय्यकांचे अहवाल प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ -२०२१/प्र.क्र.३७/४-ओ 


कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक 
सूचनेमध्ये विहित करावे. 

१२.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२४१५५४३१४५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRI AND ADF 


MAH AVEER DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahar: 
सहपत्र: वरीलप्रमाणे 2,5.4.20=a9503a5209¢984c1 1429291 2b642bdfd32282e4276fb5541f4f92F 
° 


23cb110d23, 


pseudonym=37B01588C0BB093738788C0382DB2C2FAD747357, 

B A LAS A H E B Z E N D AG E serialNumber=43D7BB272129CD 1382853268481 CB2CEEE1F236D393ACE 
B71084BC36FFEEDO2, cn=MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 
Date: 2021.06.24 16:18:03 +05'30' 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रती: 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२.सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४.महाळेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


परिशिष्ट १ 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- भात सन २०२१-२२ मंजुर कृती आराखडा 


(रक्‍कम लाख) 
ii तपशील अनुदानाचा दर परिमाण lig 
x J भौतिक आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
अ) यांत्रिकी पद्धतीने भात लागवड ₹ ९००० प्रति हे. हे. १७५ १५.७५० 
ब) ओळीत पुनर्लागवड ₹ ९००० प्रति हे. हे २९३ २६.३७० 
| क) श्री पद्धत ₹ ९००० प्रति हे. हे १५९१ १४३.१९० 
ड) संकरीत भात ₹ ९००० प्रति हे. हे १२० १०.८०० 
इ) पीक पद्धतीवर आधारित पीक प्रात्यक्षिके (भात पिकानंतर 
₹ १५००० प्रति हे. हे ५६५ ८४.७५० 
कडधान्य-हरभरा/चवळी/राजमा/वाल) 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (इ) २७४४ २८०.८६० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
ऑओ) संकरीत वाण hoooo प्रति fea. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल. कवि. १३८ १३.८०० 
२ ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या वरील) १००० प्रति fed. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल| कवि. २५३२ २५.३२० 
क) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या आतील ) २००० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल| क्ति. ५०६४ १०१.२८० 
एकूण २ (अ) ते २ (क) ७७३४ १४०.४०० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन 
₹ Yoo प्रति हे. किवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी 
ओ सूक्ष्म मूलद्रव्ये हे १५०० ७.५०० 
असेल ते 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
३ : ₹ ५०० प्रति हे. किवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी 
3) पिक संरक्षण औषधे हे १५७६८ ७८.८४० 
असेल ते 
चोच ₹ Yoo प्रति हे. किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी 
ब) तणनाठके हे ३८०० १९.००० 
असेल ते 
एकूण ३ (अ) ते ३ (ब) २१०६८ १०५.३४० 
४ Fash घटक 
अ) कृषी औजारे 
१ SA सीडर (above ४ rows) (SC / ST/ 880 / Women) ₹४००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या 4 0,200 
2) ड्रम सीडर (above ४ rows) (Other farmers) % 3000 किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या 8 ०.१२० 
पेरणी यंत्र (588680 Drill) (Tractor driven above ५ BHP) (SC किंवा | संख्या 
रै ( )( रे दत?) ₹२०००० किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते| संख्या ९ १.८०० 
/ ST/ S&M / Women) 
४) पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Above २० to 34 BHP) (Other किंवा | संख्या 
: Vs if ₹१६००० किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते| संख्या @ 4.920 
farmers) 
4) पॉवर वीडर (Engine operated above २७ hp) (SC / ST/ निव : 
3 Engine op )( ₹२५००० किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते| संख्या ९ २.२५० 
S&M / Women) 
६) पॉवर वीडर (Engine operated above २७ hp) (Other किंवा | संख्या 
(छार्‍ा800 MM % 20000 किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते| संख्या ९ १.८०० 
farmers) 
७ WeleeX (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M किंवा | संख्या 
( डी ( ₹५०४०० किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते| संख्या २४ १२.०९६ 
/ Women) 
८) रोटाव्हेटर (ल driven above 34 BHP) (Other farmers) |= ४०३०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते| संख्या १५ ६.०४५ 
९) भात मळणी BA (Tractor driven above 34 BHP) (50 / 5/ ।₹१००००० किवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल संख्या : श्र 
.000 
S&M / Women) ते 
१०) भात मळणी यंत्र (Tractor driven above 34 BHP) (Other ₹ ८०००० किवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ; 
सख्या 8 3.200 
farmers) ते 
११) बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 34 BHP) (50/ | % 240000 किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल | संख्या ग 4 
0,000 
ST/ S&M / Women) ते 
१२) बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above ३५ BHP) (Other |₹ २००००० किंवा किमतीच्या Yo टक्के जे कमी असेल | संख्या भे धे 
.000 
farmers) ते 
१३ स्वयंचलित भात लावणी यंत्र (above ४-८ rows, ८-१६ rows) ।₹ ८००००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल | संख्या ह 5 
.000 
(SC / ST/ S&M / Women) ते 
१४) स्वयंचलित भात लावणी यंत्र (above ४-८ rows, ८-१६ rows) |% ६५०००० किंवा किमतीच्या Yo टक्के जे कमी असेल | संख्या : wee 
.५०० 
(Other farmers) ते 
पॉवर ₹ ८५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल : 
१५) पॉवर टिलर (८ BHP & above) (SC / ST/ S&M / Women) ते संख्या g 3.800 


मंजूर लक्षांक 


अ. 
तपशील अनुदानाचा दर परिमाण 
6 द भौतिक आर्थिक 
१६) पॉवर टिलर (८ BHP & above) (Other) ₹ ७०00० किंवा किमतीच्या Yo टक्के जे कमी असेल ते | संख्या 8 2.600 
१७) रिपर (Above 34 bhp) (SC/ST/S&MF/ Women) ₹ ७५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते| संख्या 8 3.000 
१८) रिपर (Above 34 bhp) (Other) ₹ ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या 8 2.800 
₹ १५०००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल र 
१९) रिपर कम बाईंडर (SC/ST/S&MF/ Women) ते संख्या 4 9.400 
ae ₹ १२०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल : 
२०)रिपर कम TEST (Other) 5 संख्या पु ६.००० 
एकूण ४ (आ) १३० 998.2349 
ब) प्रभावी सिंचन साधने 
पंप संच ₹ १०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते| संख्या १०६ १०.६०० 
५०% of cost Imtd toRs. 40/- per meter of 
शेतापर्यंत HDPE pipes. Rs.34/- per meter for PVC 
क) पाण्याच्या PATA शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप ie ae 
pipes and Rs. 20/- per meter for HDPE मीटर ९८२८ ३.४४० 
(As per PMKSY norms) 
laminated woven lay flat tubes with maximum 
celling of Rs. 14000/- per farmer/beneficiary. 
एकूण ४ (ब) १४.०४० 
एकूण४अ)व४ब) १३३.२७१ 
ड) पीक पद्धती धारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्र सख्या Go 0.000 
इ) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
9) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे टन क्षमता) (Actual cost- | ₹ १२५०००० किवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्‍के जे कमी ळ्या शिंज करप 
.400 
24.00 lakh based on state PWD DSR) असेल ते 
२) होतकरी गटा करिता मिनी राइस मिल as per SMAM norms ।₹ २००००० किंवा किमतीच्या ६० टक्के जे कमी असेल | संख्या ग : 
4 0,000 
(40% of cost or 2.00 lakh whichever is less) ते 
3 स्थानिक वाणांची लागवड (Market - led- extention) 
किंमतीच्या ₹ ४५०० प्रति हे. हे. ९४ ४.२३० 
किंमतीच्या yo टक्के 
४ भात ]ोतीत मत्स्यपालन ₹ २०००० प्रति एकर एकर ४२ ८.४०० 
एकूण ४ (ड) ३५.१३० 
एकूण ४ (अ) ते (ड) १७५.४०१ 
एकूण राअसुअ-भात ७०२.००१ 
केंद्र हिस्सा (६०%) ४२१.२०० 
राज्य हिस्सा (४०%) २८०.८०० 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- गहू सन 2029-22 मंजुर कृती आराखडा 


परिशिष्ट २ 


(रक्‍कम लाख) 
मंजूर लक्षांक 
अ.क्र. तपशील अनुदानाचा दर परिमाण 
3 भौतिक आर्थिक 
|सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके |₹ ५०० प्रति किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते | 
|अ) सलग क्षेत्रावरील गट प्रात्यक्षिके | ₹ ९००० प्रति हे. हः G82 ४८.७८० 
ब) पाण्याचा ताण सहन करणाऱ्या/ बायोफोर्ट ₹ ९००० प्रति हे. हे. २३३ २०.९७० 
क) पीक पद्धतीवर आधारित पीक 
) ie X Qooo प्रति 
प्रात्यक्षिके - 
मुगउडीद१सोयाबीन नंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. ॥_ हे. | २०२ ३०.३०० 
एकूण पिक प्रात्यक्षिके १ (अ) ते १ (क) % ९००० रति ९७७ १००.०५० 
प्रमाणित बियाणे वितरण ₹ १५००० प्रति 
अ) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या कवि. किंवा 
ल ; ₹ १००० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते) fea. १००० १०.००० 
2 
ब) अधिक उत्पादन देणारे वाण (१० वर्षाच्या स्वि. किंवा 
) ! ₹ २००० प्रति fea. किमतीच्या ५०% जे कमी असेल ते कवि. २००० ४०.००० 
आतील) 
एकूण २ (अ) व २ (ब) ₹ १५००० प्राति ३००० ५०.००० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन ₹ १५००० प्रति 
सूक्ष्म मूलद्रव्ये |₹ ५०० प्रिति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते| हे. | २६८८ १३.४४० 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन ₹ ९००० प्रात 
३ ी किंवा ते 
) पिक संरक्षण औषधे व जैविक घटक ₹ ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या yo टक्‍के जे कमी असेल ते हे. ३०२० १५.१०० 
ii) Toate ₹ ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते हे. १७९२ ८.९६० 
एकूण ३ (अ व३ (बो ₹ १5००० प्रति ७५०० ३७.५०० 
फ्लेक्झी घटक ₹ ५०० प्रति किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते 
अ) संसाधन संवर्धन तंत्र/साधने (कृषी औजारे) - (कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियाननुसार ) 
१)चीजल प्लो (above २०-३५ bhp tractor किंवा वि 
) ( प ₹ २०००० किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या ३ ०.६०० 
driven) (SC/ST/S&MF/ Women) 
२)चीजल प्लो (above 20-34 bhp tractor किंवा संख्या | 
) | ₹१६००० किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या ३ ०.४८० 
driven) (Other) 
3) पेरणी यंत्र (Seed Drill) (Tractor driven 
above 34 BHP) (SC / ST/ S&M / % 20000 किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते लि y 4.000 
Women) 
४)पेरणी AA (Seed Drill) (Above 20 to क्विं संख्या | 
( a ₹ १६००० किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या 8 ०.६४० 
34 BHP) (Other farmers) 
५) झीरो टील सीड कम फटिलायझर ड्रिल किंवा : 
7 ₹ २८००० किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या ३ ०.८४० 
(Tractor Driven above 34 bhp) 
६)झीरो टील सीड कम फर्टिलायझर ड्रिल 
(Tractor Driven above 34 bhp) ₹२२४०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते वि ३ ०.६७२ 
(Other farmers) 
७) झीरो टील मल्टी क्रॉप tse (Tractor 
Driven above 34 bhp) (50 / 5/ S&M/ | ₹ ७५००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते वि २ १.५०० 
Women) 
८)झीरो टील मल्टी HIG प्लान्टर (गळाला किंवा क 
ve ₹ ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या २ १.२०० 
Driven above 34 bhp) (Other farmers) 
8 रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 
BHP) (Above 20 to 34 BHP) (SC/ST/ | ₹ ५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते on 8 2.096 
S&M / Women) 
१०) रोटाव्हेटर (Tractor driven above 34 
BHP) (Above 20 to 34 BHP) (Other ₹ ४०३०० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते on 8 4.892 
armers) 
११) बहुपीक मळणी यंत्र ( Tractor Driven किंवा 
ढु ) बहु ( ₹ २५०००० किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या ३ ७.५०० 
above 34 bhp) 
१२) बहुपीक मळणी यंत्र ( Tractor Driven किंवा संख्या | 
) बहु ( ₹ २००००० किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या ३ ६.००० 
above 34 bhp) 
१३) पावर टिलर (८ BHP & above किंवा संख्या | 
a ( ) ₹८५००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या ६ ५.१०० 
(SC/ST/S&MF/ Women) 


मंजूर लक्षांक 


अ.क्र. तपशील अनुदानाचा दर परिमाण 
3 भौतिक आर्थिक 
१४) पावर टिलर (८ BHP & above) (Other) | ₹ ७०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या | ६ ४.२०० 
१५) रिपर (Above 34 bh किंवा ; 
?) ₹ ७५००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या ३ २.२५० 
(SC/ST/S&MF/ Women) 
१६) रिपर (Above 34 bhp) (Other) ₹ ६०००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते संख्या २ १.२०० 
१७) रिपर कम बाईंडर (50/31/58॥/7/ ₹ १५०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते | संख्या | १. | १.५०० 
१८)रिपर कम बाईंडर (Other) ₹ १२०००० किवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी असेल ते | संख्या [a ॥|_१.२० 
एकूण ४अ ५८ ३९.५१० 
ब) प्रभावी सिंचन साधने 
पंप संच ₹ १०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी असेल ते संख्या | go 8.000 
40% of cost Imtd toRs. 40/- per meter of HDPE 
क) पाण्याच्या BITING Steet पाणी pipes. Rs.34/- per meter for PVC pipes and Rs. 
वाहून नेण्यासाठी पाईप (As per PMKSY 20/- per meter for HDPE laminated woven lay flat मीटर १९६०० ३.९२० 
norms) tubes with maximum celling of Rs. 14000/- per 
farmer/beneficiary. 
एकूण ४ब ७.९२० 
एकूण ४अतेब ४७.४३० 
पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति संख्या १८ २.५२० 
स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५० मे टन 
क्षमता) (Actual cost- २५.०० lakh based | ₹ १२५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी असेल ते on ca 92.400 
on state PWD DSR) 
एकूण एकदर २५०.००० 
(६०%) १५०.००० 
राज्य हिस्सा (४०%) 400,000 


परिशिष्ट ३ 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा भभियान- कडधान्य सन २०२१-२२ मंजूर कृती आराखडा 


(रक्‍कम लाख) 
मंजूर लक्षांक 
तपशील अनुदानाचा दर परिमाण 
a भौतिक आर्थिक 
सुधारित तंत्रज्ञानावर आधारित प्रात्यक्षिके 
अ) सलग गट प्रात्यक्षिके 
१) तूर ₹ ९००० प्रति हे. हे ७००० ६३०.००० 
स मुग % ९००० प्रति हे. हे. ३६९२ ३३२.२८० 
३) उडीद ₹ ९००० प्रति हे. हे. २५५२ २२९.६८० 
४) हरभरा ₹ ९००० प्रति हे हे ७७०० ६९३.००० 
एकूण गट प्रात्यक्षिवे हे. २०९४४ १८८४.९६० 
ब) आंतरपीक प्रात्यक्षिके 
तूर > सोयाबीन ₹ ९००० प्रति हे. हे ७९९९ ७१९.९१० 
क) पिक पद्धतीवर आधारित प्रात्यक्षिके 
१) मुग नंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे. | wo १०५.००० 
२) मुग नंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. ४०० ६०.००० 
३) उडीद पिकानंतर रबी ज्वारी ₹ १५००० प्रति हे. हे. ८२५ १२३.७५० 
४) उडीद पिकानंतर गहू ₹ १५००० प्रति हे. हे. 300 ४५.००० 
५) खरीप ज्वारी नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. हे. ४००० ६००.००० 
६) बाजरी नंतर हरभरा ₹ १५००० प्रति हे. हे. ८०० १२०.००० 
एकूण पिक पद्धती धारित प्रात्यक्षिवे हे. ७०२५ १०५३.७५० 
एकूण पिक प्रात्यक्षिक 9 sp ते १ क) हे. ३५९६८ ३६५८.६२० 
धिक उत्पादन देणाऱ्या वाणाचे बियाणे उत्पादन व वितरण 
ओ प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या आतील) 
₹ ५००० प्रति faa. किंवा किमतीच्या ५०% जे कवि 5 
१) तूर क्विं ४००० 100,000 
ot ota ते 
डं ₹ ५००० प्रति faa. किवा किमतीच्या ५०% जे कवि A 
) मुग क क्विं ४३५ १.७५० 
कमी असेल ते 
३)उडीद ₹ ५००० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या ५०% जे कि we ee 
कमीअसेल ते 
₹ ५००० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या ५०% जे कवि 
४) हरभरा fea 22000 4400,000 
कमीअसेल ते 
एकूण IF २९४३५ १४७१.७५० 
ब) प्रमाणित बियाणे वितरण (१० वर्षाच्या वरील) 
₹ २५०० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या ५०% जे कवि 
१) तूर fea 2000 ५०.००० 
कमी असेल ते 
प ₹ २५०० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या ५०% जे कवि 
) मुग aa क्विं ३०० ७.५०० 
कमी असेल ते 
ade ₹ २५०० प्रति faa. किंवा किमतीच्या ५०% जे कि ae di abs 
ot onto ते 
₹ २५०० प्रति कवि. किंवा किमतीच्या ५०% जे fa ; 
४) हरभरा fea ११००० ७५.००० 
कमी असेल ते 
एकूण रब १४३०० ३५७.५०० 
एकूण२अते२ब ४३७३५ १८२९.२५० 
'क) बियाणे उत्पादनास सहाय्य (क्वि.)(१० वर्षाच्या आतील) 
१ तूर ₹ ५००० प्रति fea. fea ६४८५ ३२४.२५० 
२) मुग ₹ ५००० प्रति fed. feq ४००० २००.००० 
३) उडीद ₹ ५००० प्रति fea. fea ११०० ५५.००० 
४) हरभरा ₹ ५००० प्रति fed, क्विं २५००० १२५०.००० 
एकूण २ क ३६५८५ १८२९.२५० 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन 
झम मूलद्रव्ये ₹ ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे 
१) सूः व् झोल हे. ३६००० १८०.००० 
कमी असेल ते 
₹ ७५० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे 
२) जिप्सम हे. १३१०३ ९८.२७३ 
कमी असेल ते 
₹ ३०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे 
३) जैविक खते 22 i हे ९२००० २७६.००० 
कमी असेल ते 
एकूण ३अ १४११०३ ५५४.२७३ 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन 
; ₹ ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे 
१) पिक संरक्षण औषधे शर 7 हे २२०००० ११००.००० 
कमी असेल ते 
pares ₹ ५०० प्रति हे. किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे 
२) तणनाशक हे. ३५००० १७५.००० 
कमी असेल ते 
एकूण ३ब २५५००० १२७५.००० 
एकूण ३ अते ब ३९६१०३ १८२९.२७३ 


मजूर लक्षाक 


अ.क्र. तपशील अनुदानाचा दर परिमाण 
र भौतिक आर्थिक 
फ्लेक्झी घटक 
आओ संसाधन संवर्धन तंत्र/साधने (कृषी औजारे) - (कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियाननुसार ) 
र ₹२०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी | sen | 
१) पेरणी यंत्र 18०0" driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M / Women) aad संख्य १३७ २७.४०० 
. ₹ १६००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी | sen | २ 
2) पेरणी यंत्र (Tractor driven above ३५ BHP) (Other farmers) ania सख्य १६५ ६.४०० 
३) रीज फरो GITEX (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M/ ₹७५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी | sen | 
संख्य २५६ १९२.००० 
Women) असेल ते 
= ₹ ६०००० किवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी | sen | 2 
8) रीज फरो प्लान्टर (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) असेल ते सख्य ३३५ ०१.००० 
५) Wel@eX (Tractor driven above ३५ BHP) (59/ ST/ S&M/ ₹ ५०४०० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी | sen | mee, 
सख्य ५५० (919.200 
Women) असेल ते 
भार ₹ ४०३०० किवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी | sen | 
&i) रोटाव्हेटर (Tractor driven above ३५ BHP) (Other farmers) असेल ते सख्य ३२७ १३१.७८१ 
७) बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 34 BHP) (SC / ST/ S&M/ | ₹ २५०००० किंवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी | sen | 5 
संख्य १३७ ३४२.५०० 
Women) असेल ते 
: ₹ २००००० किंवा किमतीच्या ४० टक्के जे कमी | sen | 5 
८) बहुपीक मळणी यंत्र (Tractor driven above 34 BHP) (Other farmers) sas संख्य १६४ ३२८.००० 
a ₹८५००० किंवा किमतीच्या ५० टक्के जे कमी | sen | 
९) पौंवर टिलर (८ BHP & above) (SC / ST/ S&M/ Women) संख्य १६४४ १३९.४०० 
असेल ते 
पॉवर टिलर ₹ ७०००० किवा किमतीच्या Yo टक्के जे कमी | sen | 
१०) पावर टिलर (८ BHP & above) (Other farmers) सख्य ३३५ २३४.५०० 
असेल ते 
एकूण ४अ २५७० १९००.१८१ 
ब) सिंचन साधने व सुविधा 
ee aay ५०% of cost Imtd toRs. 4o/- per meter of HDPE pipes. 
१) पाण्याच्या St त पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप (Rs. 20/- | ys. a4/- per meter for PVC pipes and Rs. 20/- per meter मीटर waded eae 
per meter for HDPE laminated woven lay flat tubes) for HDPE laminated woven lay flat tubes with maximum 4 
celling of Rs. 44000/- per farmer/beneficiary. 
0. अ ₹ १०००० किवा किमतीच्या ५० Tah जे कमी | sen | 
२) पंप संच संख्या २९६० २९६.००० 
असेल ते 
एकूण ४ब ३७९.७८६ 
एकूण ४ (आ ते ४ (बो २२७९.९६७ 
क) पीक पद्धतीवर आधारित प्रशिक्षण ₹ १४००० प्रति | संख्या | ९०१ १२६.१४० 
ड) प्रकल्प व्यवस्थापन चमू व संकीर्ण 
) जिल्हा स्तर ३१ ४४९.५०० 
॥) राज्य स्तर २ ३८.५०० 
एकूण ४ (ड) ४८८.००० 
|ई) स्थानिक पुढाकाराच्या बाबी 
१) शेतकरी गटा करिता मिनी डाळ मिल as per SMAM norms (40% of ₹ १२५००० किंवा किमतीच्या ६० टक्के जे कमी | sen | a १८७५ 
० .400 
cost or 9.24 lakh whichever is less) असेल ते 
2) FPO करिता गोदाम बांधकाम (२५०मे टन क्षमता) (Actual cost- २५.०० | ₹ १२५०००० किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्के जे | sen | , xg 
० .0०० 
lakh based on state PWD DSR) कमी असेल ते 
3) FPO साठी बीज प्रक्रिया संच/ Cleaning & Grading Unit (actual cost ₹ १०००००० किवा किमतीच्या yo टक्के जे कमी | sen | वी : 
0,000 
Rs. 20 lakh) असेल ते 
एकूण ४ई ६४२.५०० 
एकूण ४अते ४ ३५३६.६०७ 
एकूण एकंदर राअसुअ कडधान्य १२६८३.००० 
केंद्र हिस्सा (६०%) ७६०९.८०० 


राज्य हिस्सा (४०%) 


५०७३.२०० 


परिशिष्ठ - ४ 
सन २०२१- २२ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भरडधान्य (मका) मंजूर कृती आराखडा 


रक्‍कम रु. लाख 
र लक्षांक 
बाब मंजुर अर्थसाहाय्य दर परिमाण 
भौतिक आर्थिक 
पिक प्रात्यक्षिके : मका 
अ) सुधारित तंत्रज्ञान आधारित पिक प्रात्यक्षिके रुपये. ६००० प्रती हेक्‍टर हेक्टर | ५७२० ३४३.२०० 
ब) आंतर पिक प्रात्याक्षिके रुपये. ६००० प्रती हेक्टर हेक्टर | ६२० ३७.२०० 
एकूण पिक प्रात्यावि ६३४० | ३८०.४०० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
संत किमतीच्या ५०% किंवा क्विंटल 
संकरीत बियाणे - मका . all i क्विंटल | २२७६ | २२७.६०० 
.१०,०००/ क्विंटल मर्यादेत 
एकूण बियाणे वितरण २२७६ २२७.६०० 
पिक व मृद संरक्षण व्यवस्थापन 
अ) एकात्मिक अन्नद्रव्ये व्यवस्थापन (INM) 
किमतीच्या ५०% किंवा गा 
) सूक्ष्म Fora (Micro-Nutrients) = i हेक्टर | २५०० १२.५०० 
.५००/ हेक्‍टर मर्यादेत 
किमतीच्या ५० % किंवा 
ii) जैविक खते (Bio-fertilizers) i ans हेक्टर | ३५०० १०.५०० 
रु. ३००/ हेक्‍टर मर्यादेत 
एकूण (INM) ६००० 23.000 
ब) एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM) 
किमतीच्या ५०% किंवा —_ 
i) तणनाझाके ( Weedicides) व —_ हेक्टर | ३५५० १७.७५० 
. ५००/ हेक्‍टर मर्यादेत 
॥) रासायनिक / जैविक घटक किमतीच्या ५० % किंवा हेक्टर | १४६५० ७३.२५० 
(Chemicals/ Bio-Pesticides) रु. ५००/ हेक्‍टर मर्यादेत : oe 
एकूण (IPM) १८२०० ९१.००० 
एकूण(अवब) २४२०० ११४.००० 
weal निधी 
i) मका सोलणी यंत्र (मनुष्य/बेळ चलित) SMAM मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे | संख्या re 4.000 
ii) मका सोलणी यंत्र (यंत्र चलित 20-34 BHP) SMAM मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे | संख्या ३७ ३७.००० 
एकूण प्लेक्झी निधी | vo | 32,000 


हिस्सा (६० 


एकूण एकंदर भरडधान्य (मका) 


) 


४५६.००० 


राज्य हिस्सा (४० टक्के ) 


परिशिष्ट -५ 
सन २०२१-२२ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - पौष्टिक तृणधान्य (ज्वारी, बाजरी,नाचणी व वरई) मंजूर कृती आराखडा 


रक्‍कम रु. लाख 
लक्षांक 
अ. क्र. बाबी मंजुर अर्थ सहाय्य दर परिमाण 
3 भौतिक आर्थिक 
पिक प्रात्यक्षिके 
(१) ज्वारी (खरीप + रब्बी) ३२८५० १९७१.००० 
बाजरी २०००० १२००.००० 
भं (२) रु. ६०००/हेक्‍्टर हेक्‍टर 
(३) नाचणी ९००० ५४०.००० 
(४) वरई १००० ६०.००० 
एकुण पिक प्रात्यक्षिके ६२८५० ३७७१.००० 
प्रमाणित बियाणे वितरण 
अ) सुधारित बियाणे (१० वर्षाआतील अधिसूचित वाण) 
(१) ज्वारी किमतीच्या ५०% किवा रु. क्विंटल १५००० ४५०.००० 
क्विं क्विंटल 
(२) बाजरी ३००० प्रती क्‍्वि.मर्यादेत १०१०० ३०३.००० 
२ एकूण २५१०० ७५३.००० 
आ) सुधारित बियाणे (१० वर्षावरील अधिसूचित वाण) 
किमतीच्या ५०% किंवा रु. क्विंटल 
ज्वारी 4 क्विंटल ७००० १०५.००० 
१५०० प्रती fea Hale 2 
एकूण ७००० १०५.००० 
एकूण प्रमाणित बियाणे वितरण ३२१०० ८५८.००० 
प्रमाणित बियाणे उत्पादन 
राज्यासाठी शिफारशीत असलेले १० वर्षाआतील अधिसूचित वाण 
(१) ज्वारी १८००० ५४०.००० 
3 (2) बाजरी %. 3000 nf Rares क्विंटल ५००० १५०.००० 
(३) नाचणी ५०० १५.००० 
(४) वरई | १०० |__३.००० 
एकूण बियाणे उत्पादन २३६०० ७०८.०० 
एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन (INM) 
किमतीच्या ५०% किंवा रु. ५०० 
(१) सूक्ष्म अन्नद्रव्य हेक्‍टर मर्यादेत १०००० ५०.००० 
प्रती हेक्‍टर मर्यादेत 
8 a हेक्‍टर 
किमतीच्या ५०% रु. ३०० 
(२) जैविक खते RE te २९००० ८७.००० 
प्रती हेक्‍टर मर्यादेत 
एकूण एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन ३९००० १३७.००० 
एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (IPM)- (६०:४०) 
(१) तणनाशके किमतीच्या ५०% किंवा रु. ५०० ४०२०२ २०१.०१० 
- प वतर हेक्‍टर 
५ |(२) पिक संरक्षण औषधे प्रती हेक्टर मर्यादेत १८००८० ९००.४०० 
एकूण एकात्मिक कीड व्यवस्थापन २२०२८२ ११०१.४१० 
एकूण एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन (॥५॥॥ & IPM) २५९२८२ १२३८.४१० 
फ्लेक्झी घटक 
अ) सुधारित कृषी औजारे - SMAM मापदंडाप्रमाणे 
किमतीच्या ५०% किंवा 
i) रीपर (३५ BHP वरील ; 
pee रु.७५००० प्रती युनिट यापैकी संख्या १२५ ९३.७५० 
कमी असेल ते 
_ किमतीच्या ५० % किंवा 
(i) SAR (५ BHP पेक्षा कमी इलेक्ट्रिक मोटार/पॉवर टिलर क ५0000 यापैकी = 
,४०००० प्रती युनिट नेट यापैकी संख्या १२५ ५०.००० 
/34 BHP आतील ट्रक्टर) चलीत कमी असेल ते 
री कमी असेल ते 
एकूण २५० १४३.७५० 
ब) पिक पद्धतीवर आधारित शोतकरी प्रशिक्षण रु.१४००० प्रती प्रशिक्षण संख्या ३१ ४.३४० 
क) प्राथमिक प्रक्रिया सयंत्र - SMAM मापदंडाप्रमाणे 
क्लीनर कम ग्रेडर/8180611 Separator/Specific Gravity , 
रु. १.०० लाख / युनिट संख्या Yo ५०.००० 
Separator 
ड) जनजागृती / प्रचार प्रसिद्धी 
) प्रचार व प्रसिद्धी - जिल्हा स्तर रु.१.०० लाख /जिल्हा संख्या ३१ ३१.००० 
ii) जिल्हा स्तरीय कार्यशाळा रु.२.५० लाख /जिल्हा संख्या ३१ ७७.५०० 
एकूण १०८.५०० 
एकूण फ्लेक्झी घटक ३०६.५९० 
एकूण एकंदर पौष्टिक तृणधान्य ६८८२.००० 
केंद्र हिस्सा (६० टक्के ) ४१२९.२०० 
राज्य हिस्सा (४० टक्के ) २७५२.८०० 


परिशिष्ट ६ 
भात पड क्षेत्रामध्ये कडधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी (TRFAPulses) कार्यक्रम सन २०२१-२२ 
मंजूर कृती आराखडा 
(रु. लाख) 
मंजूर लक्षांक 


मुधारीत तंत्रज्ञानावर रित पीक प्रात्यक्षिवे 
oe 


रु. ५०० प्रती हे. fa 
ब) पीक संरक्षण औषधे किमतीच्या ५०% जे कमी ९४७४ २८.४२२ १८.९४८ ४७.३७० 
असेल ते 


स्ह्नरञतेरक al ae 
ara oT 
aR न्न 


माणित बियाणे वितरण (१० वर्षावरील वाण) 
रु. २५०० प्रती क्विटल किवा 
1) हरभरा किमतीच्या ५०% जे कमी ११३७० १७०.५५० 493.900 228.240 
2 असेल ते 


